महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्र. पोरुग्णा-०११९/प्र.क्र.9/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ३० मार्च २०१९. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील पोलीस रुग्णालये व 
दवाखाने यांच्याकरिता १० “Defibrillator” यंत्र खरेदी करण्यासाठी रु.११ 
लक्ष इतक्या खर्चास मंजुरी देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. पोरुग्णा-०११९/प्र.क्र.9/पोल-७, दिनांक 
०७.०१.२०१९ 
२) पोलीस शल्यचिकित्सक, पोलीस रुग्णालय, नागपाडा, यांचे पत्र क्र. पोरुना/ 
आस्था/ शुपत्रक/ १३४२/ १९, दिनांक ३०.०३.२०१९. 


शुध्दिपत्र. 


शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र. पोरुग्णा-०११९/प्र.क्र.9/पोल-७, दिनांक ०७ जानेवारी 
२०१९, यामधील परिच्छेद ४ पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा:- 


“हे ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-दोन, 
अ.क्र.४, (महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम १९६७ नियम ७, अवजारे किरकोळ 
MITT SY उपकरण संच विकत घेण्यास AAT देणे अनुसार प्रशासनिक 
विभाग या नात्याने गृह विभागास प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


२. हे झासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०४०११२२२४६०९२९ असा आहे. हे 
शुध्दिपत्र डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


.d by SWAPNIL GOPAL 8015६ 


igite 
I: htra, 
2.54. ad855fc787a96e36f1 1 fbc87a9f66cfd9bad01 184493f27 
35ad885627, postalCode=400032, street=2ND 
FLOOR,MANTRALAYA,MADAME CAMA MARG,MUMBAI, 
serialNumbe 8f7d025537d5f6589bd8958d1b95322e6 
PA | B R F 6d2ccSedfé JME DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=SWAPNIL GOPAL BORSE 
Date: 2019.04.01 12:42:37 +05'30' 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
२) पोलीस शल्यचिकित्सक, पोलीस रुग्णालय, नागपाडा, मुंबई. 


शासन शुध्दिपत्र क्रमांकः पोरुग्णा-०११९/प्र.क्र.७/पोल-७ 


प्रत- 


१) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


४) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) निवड फाईल (पोळ-७). 


) 
) 
३) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


